सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, 


औरंगाबाद या कार्यालयातील ५ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यासाठी 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्र. एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.४०९/का.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :-१९/१०/२०१९. 


वाचा: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र : एसपीआय २००३/५४६/प्र.क्र.१०६/ २००३/२८, 
दिनांक ०६/०८/२००४. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसपीआय-२०१३/,(प्र.क्र.४दिनांक १२/०२/२०१५. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक १०/०२/२०१७. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.पदनि२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक.,दिनांक ०८/०१/२०१८. 
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.१४३/का.२८,दिनांक २३/०३/२०१८ 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.पदनि२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक.,दिनांक ०७/०९/२०१८. 
७ शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,एसपीआय-२०१८/प्र.क्र ४०९/का-२८,दिनांक ०८/१०/२०१८ 
८) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक.पदनि२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक,दिनांक २१/०२/२०१९ 
९) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक.पदनि२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक,दिनांक ११/०९/२०१९ 


प्रस्तावना:- 

सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील ५ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन शासन 
निर्णय क्र.एसपीआय-२०१८/प्र.क्र ४०९/का.२८, दिनांक २७/०३/२०१९ अन्वये दिनांक ०१/०३/२०१९ ते 
दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. आता वित्त विभागाच्या दिनांक 
११/०९/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत 
चाळू ठेवण्यास प्रशासकीय विभागांना मंजूरी देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय- 


संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या दिनांक ३१/०८/२०१९ च्या 
पत्रान्वये सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ५ अस्थायी पदे 
सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत व ती पदे यापुढेही चाळू ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे प्रस्तावित 
केल्यानुसार सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील खालील एकूण ५ 
अस्थायी पदे दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० या ५ महिन्यांच्या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम व वेतन श्रेणी ल्न विभागाच्या शासन निर्णयांचा क्रमांक व 
दिनांक 
(१) (2) (3) (४) 
शि लिपीक -नि-टंकलेखक _ एसपीआय-११७७/२४९१-५<-«५ 
पीबी-१, रु.५२००-२०२००, दि.११/०७/७८ 
(ग्रेड वेतन रु.१९००/-) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय-२०१८/प्र.क्र.४०९/का.२८ 


२ | शिपाई-१ शि एसपीआय-१४७६/१८/२०-अ, 
एस, रु.४४४०-७४४०, दि. ०५/०४/७७ 
(ग्रेड वेतन रु.१३००/- 
३ | पहारेकरी- १ शि एसपीआय-१०८४/४५६३/१४/८५/२८, 
एस, रु.४४४०-७४४०, दि.२०/०५/८५. 
(ग्रेड वेतन रु.१३००/-) 
४ | स्वयंपाको-१ णं संसैस-१०९०/प्र.क्र०9/९०/२८, 
एस, रु.४४४०-७४४०, दि. ०१/०९/९० 
(ग्रेड वेतन रु.१३००/-) 
५ | सफाईगार-१ णं एसपीआय-१०८४/४५६३/१४/८५/२८, 
एस ४४४०-७४४०, दि.२०/०५/८५. 
(ग्रेड वेतन रु.१३००/-) 
एकूणपदे| ५ 


०३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक-- ए-५, लेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०- 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, २००- इतर कार्यक्रम (००) (०५) सेवा पूर्वाध्ययन संस्था (२२३५ 
००७१) योजनेत्तर”, या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१९ -२०२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


og. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ११/०९/२०१९ अन्वये 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९१०१९१४०६२९४००७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Suresh ठ् er 
Mahadeo Khade =: 


Serial 
fof7bfc1ae95298d60bacf1, cn=! 
Date: 2019.10.19 14:08:45 +05'30' 


(सु.म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, सिडको एन-१२, सेक्टर-३, मौलाना आझाद 
कॉलेजच्या मागे, नवीन औरंगाबाद - ४३१००३, 
) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र ( मुंबई / नागपूर), 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १/२, महाराष्ट्र (मुंबई / नागपूर), 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद, 
) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-२५) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


501010628981282183113 


8148522, 
yer=f0b4c833a6fc7 c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8 
n=Suresh Mahadeo Khade 


